अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, 
पुणे व त्यांचे अधिपत्याखालील कार्यालयातील 


पदे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.ई-प्रशा-२०१८/७८/प्र.क्र.३०/निवसं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:१)महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.ई-प्रशासन- २०१६/ (३६/२०१६)/ 
लपा-१ दि.०२/०४/२०१६ 
२) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१६/(२७८/२०१६)/लपा-१ 
दि.१७/१०/२०१६ 
३) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१६/प्र. क्र.२७४/२०१६/ 
आ. (प्रशि) दि.०३/११/२०१६ 
४ महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१७/प्र. क्र.१८५/२०१७/ 
आ. (प्रशि) दि.०४/०८/२०१७ 
५) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.ई-प्रशा-२०१८/७८/प्र. क्र.३०/ 
निवसं-३ दि.२६/०३/२०१८ 
६) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१८/प्र. क्र.१४२/२०१८/ 
आ. (प्रशि) दि.२०/०८/२०१८ 
७) अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.ईप्रम/२०१६/ 
(६९/१६)/आ-२/मुदतवाढ/९१५/२०१८ दि.१५/०९/२०१८ 


शासन निर्णय: 


अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे व या मंडळाच्या अधिपत्याखालील इतर ४ विभाग 
या कार्यालयांकरिता आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या सोबतच्या परिशिष्ट क्र.१ येथे नमूद केलेल्या ८९ 
पदांपैकी वर्गीकरणाचे seat नसलेले १ अधीक्षक पद वगळून नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ पदांना दि. 
०१/१०/२०१८ पासून दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
2. या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा खर्च " लेखाशिर्ष ३४५१- सचिवालयीन- 
आर्थिक सेवा ०९० - सचिवालय (09) जलसंपदा विभाग आस्थापना (०१) (०३) ई-गर्व्हनन्स प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी (३४५१-२७१९)" या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक -पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तसेच आंतर 
वित्त सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ई-प्रशा-२०१८/७८/प्र.क्र.३०/निवसं-३ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१७२९३८४५२७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
‘i Digitally signed by Prasad Vinayakrao Kulkarni 
Prasad Vin ayakrao DN: CN = Prasad Vinayakrao Kulkarni, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
Kulkarni Date: 2018.10.09 17:36:10 00530" 
(प्र. fa. कुलकर्णी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह : 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
३. वित्त विभाग (व्यय-१२) मंत्रालय, मुंबई, 
४. वित्त विभाग (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई, 
५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे, 
७. अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे 
८. अर्थसंकल्प-२,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. निवसं- कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ठ 
शासन निर्णय क्र.ईप्रशा २०१८/७८/(प्र.क्र.३०/२०१८)/ निवसं-३, दि.०९/१०/२०१८ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग निहाय अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/१०/२०१८ ते दि. २८/०२/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत 


व अधीक्षक अभियंता, अभियंता कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सिंचन 
एकूण मंजूर ; कार्यकारी , माहिती सांगणक करण ; संगणकीकरण मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक 
अ.क्र. पदनाम जलसंपदा ई-प्रशासन व मुंबई प्रशासन संगणकीकरण बांधकाम व्यवस्थापन व्यवस्थापन संगणकीकरण 
पदे ; व्यवस्थापन व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई संगणकीकरण अस्थायी पदे 
मंडळ,पुणे विभाग, पुणे संगणकीकरण विभाग, पुणे विभाग, पुणे 


ates 
[a [ae toa Reade I वान बवा आम 
११८ 5 >. >. 2 >> >. व म स्प: > ae > ती ee 
क झि [कसर क्रशर 00ळ 
[_ |... रऐ्केण-| ९६ | १ | १८ [| २४ | १ [३ 


*टिप : शासन निर्णय क्रमांक : ई-प्रशासन -२०१६/(३६/२०१६)/लपा-१ दिनांक : ०२/०४/२०१६ अन्वये अधीक्षक पदाच्या वर्गीकरणाचे स्वतंत्ररित्या आदेश काढण्यात येणार आहेत. 
Digitally signed by Prasad Vinayakrao Kulkarni 


P rasad Vin ayakrao DN: CN = Prasad Vinayakrao Kulkarni, C = IN, S = 
. Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Ku | ka mi Water Resources Department 


Date: 2018.10.09 17:36:46 +05'30' 


प्र.वि.कुलकणी 
PMR अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


